सैनिक कल्याण विभाग, पुणे येथे कार्यरत 
असलेले TA सेल बंद करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सैकवि-२०१८/प्र.क्र.४२५/२०१८/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा - सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सैकवि-२०१८/(प्र.क्र.४२५/२०१८/२८, 
दिनांक ८.७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्रातील निवृत्तीवेतन धारक माजी सैनिक/विधवा यांना सहावा वेतन आयोग व 
त्यामधील सुधारणांप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळत नसल्याने त्यांना देय असलेली पेन्हान मिळवुन देण्यासाठी 
दिनांक १४ व १५ जानेवारी, २०१३ रोजी संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
संपन्न झालेल्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिका-यांच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सैनिक 
कल्याण विभाग, पुणे येथे दिनांक १६ जानेवारी, २०१३ पासून Waa सेळची स्थापना करण्यात आली 
होती. तथापि, सन २०१८ मध्ये अशा प्रकरणाची संख्या कमी झाली असून सर्व जिल्हयातील सैनिकांना 
त्याकरीता पुणे येथे येणे अडचणीचे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सद्यस्थितीत सैनिक कल्याण 
विभाग, पुणे येथील GRAM सेलमधील कामाची व्याप्ती खूपच कमी आहे. त्यामुळे सदर पेन्हान सेल बंद 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्रातील निवृत्तीवेतन धारक माजी सैनिक/विधवा यांना सहावा वेतन आयोग व त्यामधील 
सुधारणांप्रमाणे त्यांना देय असलेली पेन्हान मिळण्यास पाठपुरावा करण्यासाठी सैनिक कल्याण विभाग, 
पुणे येथे सन, २०१३ पासून स्थापन करण्यात आलेला पेन्हान सेल बंद करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२०१११९१५५५३६१२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjeev R Keluskar 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री /मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१८/प्र.क्र.४२५/२०१८/२८ 


सर्व मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
सर्व मा.विधान सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


३) 
) 
) 
६) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई 
) 
) 
) 


शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
qo) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
११)* प्रबंधक, उच्च न्यायालय,अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई, 
१२)* प्रबंधक, ळोकायुक्‍त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
) 
) 


१३)*आयुक्‍्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
१४) * सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१५)* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१७ महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई 
१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
२०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को), पुणे 
) 
) 
) 


29 संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, रायगड राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, घोरपडी, पुणे 
२२) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको, नवीन औरंगाबाद 

२३) उप सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

२४)सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये 

२५) मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख 
२६) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२७) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 

२८)निवडनस्ती/कार्यासन-२८ 


* पत्राने 


पृष्ठ २ पैकी २ 


